महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी 
निर्माण केलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
अधिकाऱ्यांच्या ४२ पदांच्या मानधनासाठी निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.९४/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ डिसेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निर्माण 


केलेल्या आणि कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या ३६ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि ६ विभागीय 
आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक अशा एकूण ४२ पदांना माहे डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.त्यामुळे एक 
महिन्याचे मानधन वितरीत करण्यात येत आहे .सदर पदांपैकी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक, पुणे हे पद 
रिक्‍त असल्याने त्या पदाचे मानधन वगळून इतर ४१ पदांना दरमहा रु. ४५,०००/- प्रत्येकी याप्रमाणे | महिन्यांचे 
(डिसेंबर) मानधन अदा करण्यासाठी सोबतच्या सहपत्राप्रमाणे विभागीय आयुक्‍त यांना एकुण रू. १८,४५,०००/- 
(अक्षरी रू अठरा लक्ष,पंचेचाळीस हजार फक्त ) एवढा निधी 315 वर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर निधी संबंधित जिल्ह्यास विभागीय आयुक्‍त यांनी Bs वर वितरीत करावा. 
[विभागीय आयुक्त | उपलब्धकेलेला निधी | 

3,&0,000/- 
2,\90,000/- 
४,०५,०००/- 
२,२५,०००/- 
२,७०,०००/- 


२३,१५,०००/- 
| 86, 84,000/- 


सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप-२०१३,/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग, चार अनुक्रमांक ११ अन्वये 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


571, CAUscrs\Ramvit Sharma\DesktopiOffice File 202000५110 All 0०९0॥९॥॥ुफारे॥००॥॥८॥)पंकज)॥५०॥८ Docx 


वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, सर्वसाधारण 
(०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे व फर्निचर व साधन सामुग्रीसह 
सुसज्जीकरण करणे, (२२४५-१७६१) १०- कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 


करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११२२४१०१६५६१४१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


= 
oe 
(हितेंद्र दुफारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 

१) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

२) महासंचालक, यशदा, पुणे. 

३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), ५८, मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), ५८, मुंबई/नागपूर. 

६) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, आव्यप्र-१. 


$72, CAUscrs\Ramvir, Shurmu\Desktop\Office File 2020207 All 0००॥१९१युफारे॥०॥॥८॥पंकज॥५०/८.0००५ 


